Reg . No . NPCITY/ 236/ 2018 - 20 . 


प 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक १५ ] गुरूवार , एप्रिल २६ , २०१८/ वैशाख ६, शके १९४० [ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ५५ .०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ . इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २७ . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि- उविअ - भूसंपादन -४०४- २०१८ . – 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ 
च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून नवीन चंद्रपूर मंजूर विकास योजनेची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- २२२४ 
४७१ -सीआर- १५- सी - युडी-९ , दिनांक ३० जून १९९८ अन्वये अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची -एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्हाधिका -याने कलम १५ च्या पोट- कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर, 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


ना .-एक- १ (१५५३ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २६ , २०१८ / वैशाख ६ , शके १९४० 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण , मुंबई 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२- ६५- २००८ - ०९ , गावाचे नाव - दाताळा , तालुका- चंद्रपूर , जिल्हा- चंद्रपूर . 

एकूण संपादनाखालील क्षेत्र १.५६. ५० हे . आर मी . 


भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 


संपादित करावयाचे क्षेत्र 


( १ ) 


(२ ) 


हे . आर मी . 


२७५/ १ 


० . ५६. ५० 
१ . ०० . ०० 


२७५ / २ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . 


१. ५६.५० 


संपादनाचे प्रयोजन . - नविन चंद्रपूर विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ७१ “ दफनभूमी " संपादन . 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - नविन चंद्रपूर मंजूर विकास योजना. 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 


: - आरक्षण क्रमांक ७१ “ दफनभूमी " 
: - पायाभूत सेवा सुविधा ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


समाजाला होणारे लाभ 


अनुसूची - तीन 
गावाचे नाव- दाताळा , तालुका- चंद्रपूर , जिल्हा- चंद्रपूर. 
भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


( ३ ) 


( २ ) 
निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चंद्रपूर या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत निरीक्षण करता येऊ 


शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २६, २०१८/ वैशाख ६, शके १९४० 


३ 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . २८ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि- उविअ- भूसंपादन-४०७- २०१८ . 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून नवीन चंद्रपूर मंजूर विकास योजनेची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- २२२४ 
४७१-सीआर-१५- सी - युडी-९ , दिनांक ३० जून १९९८ अन्वये अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर , 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण , मुंबई 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४६- ६५- २००८ -०९ , गावाचे नाव- कोसारा , तालुका- चंद्रपूर , जिल्हा- चंद्रपूर. 

एकूण संपादनाखालील क्षेत्र ० .८६ हे . आर 


संपादित करावयाचे क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 

( १ ) 


( २ ) 


हे . आर 


१४० /१अ 


० २४ 


१४० / २अ 


० ६२ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . 


०८६ 


संपादनाचे प्रयोजन . - नविन चंद्रपूर विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ३१ “ क्रिडा संकुल ” संपादन . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २६ , २०१८/ वैशाख ६, शके १९४० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - नविन चंद्रपूर मंजूर विकास योजना . 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 


: – आरक्षण क्रमांक ३१ “ क्रिडा संकुल " 


समाजाला होणारे लाभ 


बाबत 


: - पायाभूत सेवा सुविधा ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत व इतर 

लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 
गावाचे नाव- कोसारा , तालुका- चंद्रपूर , जिल्हा- चंद्रपूर. 


भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


( ३ ) 


( २ ) 
निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप. - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चंद्रपूर या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत निरीक्षण करता येऊ 
शकेल . 


चंद्रपूर : 
दिनांक १७ एप्रिल २०१८ . 


मनोहर गव्हाड , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , 

चंद्रपूर. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


